राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे 
तातडीने निकाली काढण्यासाठी स्थापन 
करण्यात आलेल्या १४ विशेष 
न्यायालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विठोन्या १३१८/प्र.क्र.५६/का-नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ सप्टेंबर, २०२१ 


पहा- १) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.विशोन्या १३१२३/प्र.क्र.६९/नऊ, दि.१७.०१.२०१४ 

२) प्रधान न्यायाधीछा, नगर दिवाणी व सत्र न्यायलय, मुंबई यांचे पत्र 
जा.क्र.सी/८२/१५९५/२०२०, दि. ०३.०८.२०२१ 

३) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परभणी यांचे पत्र जा.क्र.आस्था/ब-४/७१४१/२०२१, 
दि. ०७.०७.२०२१ 

8) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र.काव्यवि/प्रशा/३१८०, 
दि. ०८.०७.२०२१ 

५) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर यांचे पत्र जा.क्र.प्रशासन/२९५९/२०२१, 
दि. १६.०७.२०२१ 

६) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. विडोन्या १३१८/प्र.क्र.५६/का-नऊ, 
दि. ०५.०३.२०२१. 

७) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१. 


प्रस्तावना : 


राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी राज्यात संदर्भीय क्र.१ 
च्या शासन निर्णयानुसार १४ विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. सदर १४ विशेष न्यायालयातील 
एकूण ९९ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. ६ च्या शासन निर्णयान्वये दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. सदर ९९ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ मिळणेबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले आहेत. संदर्भ 
H.9 येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार १४ विशेष 
न्यायालयातील एकूण ९९ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 


महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी नगर दिवाणी सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबई, 
भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर व 
वर्धा या १४ जिल्ह्यातील विशेष न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण ९९ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते 
दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विशेन्या १३१८/प्र.क्र.५६/का-नऊ 


२. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबई येथील विशेष न्यायाळयाकरीता ८ पदे खालीलप्रमाणे 
आहेत. 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
(9 न्यायालयासाठी ) 

१ | न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय शिका 
२ ळलघुळेखक (उच्च श्रेणी) Po 
3 अधिक्षक/शिरस्तेदार el 
४ दुभाषी शिका गागा 
4 लिपिक-टंकलेखक २ 
६ हवालदार शिक आगा 
७ शिपाई a: _|| 

एकूण पदे ८ 


३. वरील प्रस्तावाअंतर्गत येणारा खर्च "जे-१, २०१४, न्यायदान (दत्तमत) १०५- दिवाणी व सत्र न्यायालये, 
(०१) (09) मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश (०१) सांकेतांक क्रमांक (२०१४ ०१६३)" या लेखाशिर्षाखाळी सन 
२०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. तसेच भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, सातारा, 
सोलापूर व वर्धा या १३ जिल्हयातील विशेष न्यायालयांकरिता प्रत्येकी ७ पदे पुढीलप्रमाणे आहेत. 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या पदसंख्या 
(१ न्यायालयासाठी) (१३ न्यायालयासाठी) 

"वो जिल्हा व सत्र न्यायाधीश a | १३ 
२ ळलघुळेखक (उच्च श्रेणी) शिक वागा १३ 
३ अधिक्षक/शिरस्तेदार शिंग उगा १३ 
४ वरिष्ठ लिपिक | «= | १३ 
षु कनिष्ठ लिपिक 1१ १३ 
६ हवालदार a ae १३ 
७ शिपाई | ee 93 

एकूण पदे 9 ९१ 
षु. वरील प्रस्तावा अंतर्गत येणारा खर्च " जे-१, २०१४, न्यायदान (दत्तमत) १०५- दिवाणी व सत्र 


न्यायालये, (०२) (०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा, सांकेतांक क्रमांक (२०१४ ०१७२)" या शिर्षाखाली सन 
२०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


area निर्णय क्रमांकः विशेन्या १३१८/प्र.क्र.५६/का-नऊ 


६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१ द्वारे 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०९०८१६२७०८१११२ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
HODAWADEKAR ::5----- 
ANAND BHARAT 2228 
(आनंद भारत होडावडेकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 


०5० ९00९-400032, st=Mahar 


प्रति :- 

०१. मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

०२. प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबई, 

०३. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, 
नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर व वर्धा, 

०४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, नाशिक, 
उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर व वर्धा, 

०५. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 

०६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

०७. महालेखापाल -एक (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 

०८. महालेखापाल -दोन (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 

०९. विधीव न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४,२५, 

qo. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


